मागणी क्र. के-११, मुख्य लेखाशिर्ष ६८०१ या 
लेखाशिर्षाखाळील सन २०१८-१९ या वर्षा 
अखेरच्या बचतीच्या रक्कमा प्रत्यार्पित करणेबाबत व 
अंतिम सुधारीत तरतूदीस मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रत्यार्पित-२०१९/प्र.क्र.२८(३)/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक -: ३१/०३/२०१९ 


शासन निर्णय-: 

त्याचप्रमाणे मागणी क्र. के-११, मुख्य लेखाशिर्ष ६८०१ वीज प्रकल्पासाठी कर्जे अंतर्गत कार्यक्रम 
खर्चावरील शिल्लक तरतूद सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार प्रत्यक्ष बचत 
रु. ५०,८४,६९,०००/- प्रत्यार्पित करण्यात येत आहेत. व सन २०१८-१९ अखेर झालेला प्रत्यक्ष खर्च 
रु. ९८,१५,३१,०००/- या खर्चास अतिंम सुधारीत तरतूद म्हणून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२.  मागणीक्र. के-११ अंतर्गत विविध लेखाशिर्षा खालील एकूण मंजूर तरतूद, केलेले पुनर्विनियोजन, 
झालेला एकूण खर्च, बचतीची कारणे व अंतिम सुधारीत तरतूद या बाबींचा तपशिळ सोबतच्या 
विवरणपत्रामध्ये नमूद केला आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०११५१८०७८५१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
व वि Digitally signed by Nitin Gaikwad 
Maharashtra, © SO rien Of Maharashtra, 
Nitin Gaikwad ७४ 


OU = Industry Energy and Labour Department 
Date: 2019.06.01 15:24:50 +05'30' 


(नितिन गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४००० २०. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महानिर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्वी,मुंबई-५१ ४. ४. 
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाऱगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ ५. अध्यक्ष 
व व्यवस्थापकीय संचालक, महासुत्रधारी Hol, WHMIS, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
६. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, 
७. मा.विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र परिषद / सभा,विधान मंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप/राळेवि-१) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
qo. निवासी ळेखाअधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई ४०० ०५१ 
११.नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्राळय, मुंबई ४००० ०३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रत्यार्पित-२०१९/प्र.क्र.२८(३)/ऊर्जा-३ 


१२. क.अ. (प्रशासन-१), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 
१३. क.अ. (प्रशासन-५), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 
१४. वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-१३/साधनसंपत्ती/साऊ/व्य-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१५. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सन २०१८-१९ मधील कार्यक्रमावरील मंजूर तरतुद, प्रत्यार्पित करावयाची शिल्लक तरतुद, अंतिम सुधारीत तरतूद, व बचतीची कारणे 


प्रत्यक्ष रुपये 
शसंकल्पिय तरतूद 
मूळ अर्थसंकल्पिय प्रत्यार्पित केलेली । अंतिम सुधारीत 
अ.क्र. योजना मागणी क्र. | मुख्यलेखाशिर्ष तरतूद पुरवणी १ पुरवणी २ पुरवणी ३ | एकूण तरतूद ।पूर्नविनियोजन एकूण बचत तरतूद बचतीची कारणे 
al 2 3 8 G & 9 ट्‌ g | | ० fo व 92 93 qe 
| कोराडी उर्जा के -११ ६८०१०६४७ 300000000 §& 80000000 | ९९००००००० | ९९००००००० ८४६९००० ९८१५२३१००० सदर योजनेतर्गत जागतिक 
प्रकल्पासाठी बँकेकडून महानिर्मिती 
महानिर्मिती कंपनीस कंपनीस जेवढे कर्ज परस्पर 
put प्राप्त झाले होते व शासनाच्या 
एकत्रित निधी कर्जापोटी 
जेवढी रक्‍कम जमा झाली 
होती तेवढया रक्कमेचे 
पुस्तकीत समायोजन करून 
उर्वरित तरतूद रू. ०.८४६९ 
कोटी प्रत्यार्पित करण्यात येत 
आहे. 
२|सौर ऊर्जा के-११ ६८०१०६६५ ५०००००००० शि ५०००००००० ति ५०००००००० ५०००००००० ति कोडगांव येथील ५० मे. 
प्रकल्पासाठी वॅ.सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या 
के.एफ. डब्ल्यु शुल्क दरास महाराष्ट्र विद्युत 
जर्मन बँकेकडून नियामक आयोगाची दि.३१ 
महाराष्ट्र राज्य वीज मार्च, २०१९ पूर्वी मंजूरी न 
निर्मिती कंपनीला मिळाल्यामुळे सदर निधी 
ut प्रत्यार्पित करण्यात आला 
आहे. 
'एकूण-के-११ 
(६८०१) ८०००००००० ६९००००००० शं १४९००००००० शा) १४९००००००० ५०८४६९००० ९८१५३१००० 


Nitin Gaikwad 


Digitally signed by Nitin Gaikwad 


Date: 20 


DN: CN = Nitin Gaikwad, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Industry Energy and Labour Department 


9.06.01 15:25:09 +05'30" 


(नितिन गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


